उच्चस्तरीय खरेदी समितीस सहाय्य करण्यासाठी 
तांत्रिक समितीचे गठण करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग 
(आपत्ती व्यवस्थापन, मदत व पुनर्वसन) 
शासन निर्णय क्रमांक :- आव्यप्र-२०२०/प्र.क्र.९२/आव्यप्र-१ 
मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
दिनांक :- ०३ मे, २०२१. 

प्रस्तावना :- _ 

कोविड-१९ या साथरोगाचा मुकाबला करण्यासाठी आवश्यक सामुग्री उदा. ऑक्सीजन, औषधे इत्यादी 
खरेदी करण्यासाठी उच्चस्तरीय खरेदी समितीची स्थापना करण्यात आली आहे. राज्य शासनामार्फत प्रसिध्द 
करण्यात आलेल्या एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट (२01) च्या अनुषंगाने पुरवठादाराकडून प्राप्त झालेल्या 
प्रस्तावासंदर्भात समितीच्या दिनांक ०३ मे २०२९ रोजी झालेल्या बैठकीत प्राप्त झालेले प्रस्तावांच्या वैद्यकोय 
SETAE अभ्यास करुन समितीस शिफारस करण्यासाठी वैद्यकोय क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांचा 
समावेश असलेल्या समितीची स्थापना करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 

कोविड-१९ साथरोगाचा मुकाबला करताना राज्यास ऑक्सीजन, औषधे, इंजेक्शन्स इत्यादी साहित्याची 
खरेदी करण्यासाठी स्थापित करण्यात आलेल्या उच्चस्तरीय खरेदी समितीस तांत्रिक सहाय्य करण्यासाठी वैद्यकोय 
क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या डॉक्टरांचा समावेश असलेल्या खालील समितीची स्थापना करण्यास शासन मान्यता 
देण्यात येत आहे. 


१ | डॉ. सोना दवे, नायर रुग्णालय, मुंबइ 
ऱ प्रती पडल. eS. जकवा 5 
२ | डॉ. प्रिती मेश्राम, जे.जे. रुग्णालय, मुंबई 


३ | डॉ. अमला कुडालकर, सायन रुग्णालय, मुंबई 


ऑक्सीजन, पीएसए प्लांट, ऑक्सीजन कॉन्सट्रेटर, आयएसवो टॅक, TSAR इंजेक्शन यांचा पुरवठा 
करण्यासाठी पुरवठादारांनी सादर केलेल्या प्रस्तावांची तांत्रिक तपासणी करुन प्रस्तावांच्या वैद्यकोय उपयुक्‍ततेचा 
अभ्यास करुन समितीस शिफारस करावी. 
सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.inal संकेतस्थळावर प्रसिध्द 
करण्यात आले असून त्याचा संगणक HHAH.26.290.3 0% IR DEY eeose असा आहे. 
हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


शिल ) 
प्रधान सचिव, टर शासन 
(कृ.मा.प.) 


Scanned with CamScanner 


ह 


र्‍णाणणार 


AIN 
१) TST सचिव, महाराष्ट्र राज्य, मंत्रालय, मुंबई 
२) अप्पर मख्य सचिव, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुबइ 
3) अप्पर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
४) प्रधान सचिव, वैद्यकोय शिक्षण व ओषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, Als 
-) आयुक्‍त. अन्न ब औषध प्रशासन, मुंबई 


६) वित्तीय सल्लागर तथा सह सचिव, आपत्ती व्यवस्थापन प्रभाग, मंत्रालय ae. 
9) [नवडनस्ता. 


Scanned with CamScanner 


